नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०४ मार्च, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.साबांप्रविना/प्रआ/दर्जोन्नत/नाशिक/६९४८, दि.२४.१२.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये 
नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ते Vola करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून CUA करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


IR निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव । साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी.) | नंतरचा क्रमांक 


he देवराम नगर ते सांगवी ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२१ 
मोरेवाडी रस्ता. 

२. | परसूल धरण ते पोही नगर | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२२ 
वस्ती रस्ता. 

३. । खंडेराव मंदिर ते मोरे वस्ती | ०/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२३ 
रस्ता. 


४. | उमराणे क्रिडा संकुल ते | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२४ 
RASH बाह्यवळण मार्ग - 
राममा ३-ला मिळणारा 
रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३५ /नियोजन-२ 


५. | जुना उमराणे ते दहिवड | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२५ 
रस्ता. 
६. । सांगवी देवी मंदीर ते मोरे | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२६ 
वाडी रस्ता. 
एकूण २३.०० कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१०६०३.१५--२३.००) म्हणजेच 
१०६२६.१५ कि. मी.इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०४१५४५३८१८१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant कल ज्या ळात vrais 
‘ei Sea als pee a abcde 8140058, 
Vinayakrao Patil दक याण 
, 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 

निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात 
यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


